Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


NRN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक २१ ] 


गुरूवार ते बुधवार , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २१ ( ४ क ) अन्वये 

नियुक्त अधिकारी तथा सहाय्यक संचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रारुप विकास योजना 

नेर- नबाबपूर [( सुधारीत ) +वाढीव हद्द ] मधील केलेले बदल 
क्रमांक प्रावियो नेर- नबाबपूर ( सुधारीत, + वाढीव हद्द )-कलम २८ ( ४)- ससंनरय - ७६४ - २०१७ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे 
संबोधिलेला) च्या कलम- ३८ व २३ (१) मधील तरतुदीनुसार नेर - नबाबपुर नगर परिषद (यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे संबोधिलेली) नियोजन 
प्राधिकरण असल्याने , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २ ( १९ ) नुसार उक्त नगर परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची 
विकास योजना नेर - नबाबपुर (( सुधारीत) + वाढीव हद्द) चा ( यापुढे) उक्त “विकास योजना ” असे संबोधिलेली ) आराखडा तयार करणेचा इरादा 
( यापुढे “ उक्त इरादा ” असे संबोधिलेला) त्यांचेकडील ठराव क्रमांक ९ दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजी जाहीर करुन , त्याबाबतची अधिसूचना 
हाराष्ट्र शासन राजपत्रात , अमरावती विभागीय पुरवणी भाग १ - अ मध्ये , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रसिध्द केली 


नेर - नबाबपुर नगर परिषदेने सहाय्यक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून मा . सहसंचालक , नगर रचना, 
अमरावती विभाग , अमरावती यांचेमंजुरीने उक्त अधिनियमाच्या कलम -२४ अन्वये नियुक्ती केली आहे . आणि त्याप्रमाणेनियुक्त केलेल्या “ नगर 
रचना अधिकारी यांनी नगर परिषद हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून , उक्त अधिनियमाचे कलम -२५ अन्वयेविद्यमान जमीन वापर नकाशा 
तयार केला . तद्नंतर विकास योजनेचे प्रस्ताव दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा (( सुधारीत )+ वाढीव हद्द) चा नकाशा आणि अहवाल तयार 
करुन उक्त नगर परिषदेकडे, उक्त अधिनियमाचे कलम -२६ ( १) अन्वये प्रसिद्ध करण्याकरिता पत्र क्रमांक १५०७, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ अन्वये 
सादर केला, तथापि , उक्त नगर परिषद , उक्त अधिनियमाच्या कलम -२६ ( १) मधील तरतुदीनुसार , उक्त विकास योजना विहीत कालावधीत प्रसिध्द 
करण्यास असमर्थ ठरली ; 
अ.- एक - अ -१ ( १३९१). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना , उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त नगरपरिषदेने विहीत कालावधीत प्रसिद्ध 
करणे व शासनास मंजूरीकरिता सादर करण्याचे कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केली असल्याने मा . सहसंचालक , नगर रचना अमरावती विभाग , 
अमरावती यांनी आदेश क्र . १०१०, दिनांक १६ जुलै २०१७ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २१( ४क ) मधील तरतुदीनुसार सहायक संचालक , नगर 
रचना, यवतमाळ यांची “ अधिकारी ” ( यापुढे “ उक्त अधिकारी " असे संबोधिलेला) म्हणून नियुक्त करुन उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) ते ३० 
पर्यंतची उक्त नगरपरिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्याचे सर्व अधिकार सहायक संचालक , नगर रचना , यवतमाळ यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१ (४क) अन्वये नियुक्त केलेल्या उक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना , यवतमाळ 
यांनी उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे व उक्त अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे 
अन्य प्रकारे प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले आणि उक्त विकास योजना ही उक्त अधिनियमाचे कलम २६( १ ) अन्वयेची अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ३१ जुलै २०१४ चे अंकात पृष्ठ २७८ ते २८० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
आहे . उक्त प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती/ सूचनावर नियुक्त नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन व निर्णय देऊन त्याचा अहवाल 
दिनांक २७ जून २०१७ रोजी नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ यांचेकडे सादर केलेला असून यावर नियुक्त अधिकारी 
यांनी त्यांचे अहवालाचा विचार करुन उक्त विकास योजनेमध्ये करावयाच्या प्रस्तावित बदलाची सूची व नकाशा तयार केलेला आहे. उक्त प्रस्तावित 
बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजना नकाशा शासनास मंजूरीस सादर करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम 
२८ ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या बदलाची सूची ( प्रपत्र - अ ) व त्या संबंधीचे प्रारुप विकास योजना नकाशे सहायक 

सकीय इमारत , तळ मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , यवतमाळ- ४४५००१, व मुख्याधिकारी, नगर 
परिषद , नेर - नबाबपूर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी सर्व जनतेचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहेत . सदर बदलाची 
सूची ( प्रपत्र - अ ) व उक्त प्रारुप विकाय योजना नकाशे उक्त सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांपर्यंत जनतेच्या 
अवलोकनार्थ उपलब्ध राहतील . 


यवतमाळ : 
दिनांक १ जुलै २०१७ . 


मु . र. तट्टे, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना , 
अधिनियम चे कलम २१ ( ४ क ) अन्वये 
नियुक्त “ अधिकारी " 

तथा 
सहाय्यक संचालक , 
नगर रचना, यवतमाळ . 


भाग १- अ ( अ .वि .पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२९ . 


BY THE ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , YAVATMAL AS OFFICER APPOINTED UNDER 

SECTION 21 (4A ) OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 
Draft development Plan of Ner - Nababpur [ Revision + Additional Area] under Section 28( 4) of Maharashtra 

Regional and Town Planning Act, 1966 


No. DP- Ner - Nababpur (( R) + A. A.)(Publication)- ADTPY - 764- 2017. 


Whereas , the Ner -Nababpur Municipal Council (hereafter referred to as the “ said Municipal 
Council” ) being the Planning Authority for the area under its jurisdiction under the clause ( 19 ) of the 
Section 2 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereafter 
referred to as “ the said Act”) has by its resolution No. 09, dated 20th January 2011 made a declaration 
Under section 38 with Sub -section ( 1) of Section 23 of the said Act of its intention to prepare combined 
Development Plan for First Revision of Original Limit and Additional Area . That is the Development 
Plan of Ner -Nababpur [Revision + Additional Area ] (hereafter referred to as “ the said Development Plan ”) 
for the entire area within its jurisdiction . Notice of such declaration was published in the Maharashtra 
Government Gazette (hereafter referred to as “ Official Gazette” ) Part 1 - A , Amravati Division , 
supplement dated 3rd February 2011; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ शके १९३९ 


And whereas, the said Municipal Council has appointed Assistant Director of Town Planning, 
Yavatmal as “ Town Planning Officer ” with prior approval of Joint Director of Town Planning , Amravati 
Division , Amravati under the Section 24 of the said act. After carrying out survey of the entire land 
within its jurisdiction and prepared existing land use map as required under the Section 25 of the said 
act and there after prepared the said Draft Development Plan of Ner-Nababpur [Revision + Additional 
Area ] and handed over to the said Municipal Council for the publication under the Section 26 ( 1 ) of the 
said act by its office letter bearing No . 1507 , dated 27 September 2013 . The said Municipal Council has 
failed to published the said Draft Development Plan under the Section 26 ( 1) of the said act , within 
prescribed time limit ; 


And whereas , the said Municipal Council has failed to perform its duty under the provisions of the 
said act under the Section 26 ( 1 ) of the said act, within prescribed time limit because of which the Joint 
Director of Town Planning , Amravati Division , Amravati vide Order No . 1010 dated 16 July 2014 
appointed the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal as “ a Officer" under the Section 21(4A ) of 
the said act , to performing the duties of the said Municipal Council under Sections 26 to 30 of the said 
act (hereafter referred to as “ the said Officer” ) ; 

And whereas , the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal as appointed officer under Sec 
tion 21( 4A ) of the said act has decided to publish by way of Notice in the said Official Gazette the said 
Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said act . And the said Development Plan is published in 
the Maharashtra Government Gazette , part 1 - A Amravati Division , Amravati supplement dated 
31st July 2014 on page Nos . 278 to 280 under Section 26 ( 1) of the said act . Appointed planning 
committee giving on receipt of suggestion / objection relating to the said Development Plan and 
submitted its report to the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal to the said Officer dated 27th 
June 2017 . The said Officer considered the report and make a list of such modifications or changes . The 
list of such modifications or changes made in the said Draft Development Plan is necessary to publish 
for information of the public in the said Official Gazette under Section 28 ( 4 ) of the said act, before such 
submission to government for sanction under Section 30 ( 1) of the said act ; 

Now therefore , a copy of the said Draft Development Plan along with a list of such modifications or 
changes thereof are kept open for inspection of the public at the office of the Assistant Director of Town 
Planning , Yavatmal at Administrative Building, Ground floor, Collector Premises, Yavatmal and the 
office of the Chief Officer Municipal Council , Ner - Nababpur during its office hours on all working days for 
30 days from the publications of this notice in Maharashtra government Gazette. 


M . R . TATTE , 
Officer Appointed under Section 21(4A ) 

ofMaharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 and 
Assistant Director of Town 

Planning, Yavatmal. 


Yavatmal : 
Dated the 1st July 2017 . 


HTT 9- 31 ( 37.f . .) 7 . III . 27., 31 . 55 . 930 . 

मुख्याधिकारी नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये पुसद शहराच्या 

मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल करणेबाबत . 


क्रमांक नपपु-बांधकाम विभाग -११३- २०१७- १८ . 

ज्याअर्थी, नगरपरिषदेचेदिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ चे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . १६ अन्वयें पुसद शहराचेमंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचेनिश्चित झाले आहे . आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार विकास 
योजनेमध्ये फेरबदल करण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . अजय कुरवाडे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद , पुसद खालील प्रमाणे आदेश काढीत आहे . 


महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस- २७९५- १२६७ सी . आर . १९८ - ९५ - यु. डी . १३, दिनांक २६ मे १९९८ 
अन्वये पुसद शहराची विकास योजना केलेली असून ती २६ जुलै १९९८ पासून अंमलात आली आहे. 

नगर परिषद पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणेकिरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


किरकोळ फेरबदल 
( १ ) नझुल शिट क्र . ९३ नझुल प्लॉट क्र . ३९०९ क्षेत्रफळ १०२८ .०३ चौ . मी . भूखंड क्र . १७४ ची जागा नगर परिषदेने श्री . जयंत 
वसंतराव चिद्दरवार व ईतर चार यांना विक्री केली आहे . सदर जागेवर नगर भवन चे आरक्षण आहे . सदर नगर भवन चे आरक्षणातून 
वगळून निवासी भागामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा . 

वरिल किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद पुसदचा कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लोकांना अवलोकन करण्याकरिता ठेवला 
आहे . वरिल फेरबदलाबाबत तक्रारी अथवा सूचना नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाचे राजपत्रात सदह नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे 
आत मुख्याधिकारी, नगर परिषद पुसद यांचेकडे दाखल कराव्यात म्हणजे शासनाकडे वरिल फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूरी करिता पाठविण्यापूर्वी आलेल्या 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा विचार केला जाईल . 


पुसद : 
दिनांक २७ जून २०१७ . 


डॉ . अजय जी . कुरवाडे , 

मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , पुसद . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१ . 

BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 
Minormodification under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
No . MCP- Const. - 113- 2017 . 

The Development Plan of Pusad has been sanctioned by Government Urban Development and 
Public Health Department vide Resolution No . TPS - 2795 -1267 -CR- 198- 95 - UD -13, dated 26th May 1998 
and came into force from 26th July 1998 ; 

The Municipal Council, Pusad has proposed following Minor modification to the said Development 
Plan under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 vide their Resolution 
No . 16, dated 07th September 2016 ; 

MINOR MODIFICATION 
( 1) Nazul Sheet No. 93 , Plot No. 3909 Plot Area 1028 .03 sqm . Plot No. 174 Reserved for “ Town 
Hall ” Now the said Plot No . 3909 shall be excluded from " Town Hall” and shall be included in the 
Residential Zone. 

The Plan showing the above Minor Modifications is kept open for Public inspection during office 
hours in the office of the Muncipal Council , Pusad . 

The objections and suggestions in respect of above proposed Modification may be sent in writing to 
the Chief Officer Muncipal Council, Pusad within 30 days from the date of Publication of this notice in 
the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions or objections received within time would be considered before submitting the 
proposal to Government for sanction . 


Pusad : 
Dated the 27th June 2017 . 


Dr. AJAY G . KURWADE , 

Chief Officer, 
Municipal Council, 

Pusad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ -२१ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


मंगळवार , जून १३ , २०१७ / ज्येष्ठ २३ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९८ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक - अका- १ -प्रासंनप्र - कावि - २८६- २०१७ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र . अका . १ - नपाप्र- सा .नि .- कावि- २- २०१६ दिनांक ९ डिसेंबर , २०१६ अन्वये यवतमाळ 
जिल्ह्यातील दारव्हा नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग- एक - अ 
अमरावती विभागीय पुरवणी डिसेंबर १३ , २०१६- अग्रहायण २२ , शके १९३८ मधिल पान क्र . १६, अनु . क्र . २८४ वर प्रसिध्द झालेली आहे . सदर 
प्रसिध्दीमध्ये रकाना क्र . ( २ ) निवडूण आलेल्या सदस्याचे नावाखालील अ. क्र . १८ आरिफ काजी च्या ऐवजी काजी आरिफउल्ला काजी कुदरतउल्ला 
असे वाचावे. 


यवतमाळ : 
दिनांक ३ जून २०१७. 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


अ.-एक- अ- २ ( १३९१) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


शुक्रवार , जून १६, २०१७/ ज्येष्ठ २६ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ. वि . पु.), म. शा . रा., अ . क्र . ९९ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 
क्रमांक - प्रासंनप्र- अका - कावि -२०९- २०१७. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम -९ ( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन सन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) खालील तक्त्यात अमरावती 
जिल्ह्यातील चिखलदरा या नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या चिखलदरा नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात यावी . 

तक्ता 
नगर परिषदेचे सन २०११ चे एकूण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या रकाना (५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
नाव व वर्ग जनगणनेनुसार सदस्य राखीव 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या 

संख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


अनुसूचित अनुसचित ना . मा .प्र . सर्व अनुसूचित अनुसूचित ना. मा .प्र . सर्व 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी साधारण जातीसाठी जमातीसाठी साठी साधारण 

३ ६ ५ ३ २ ३ ३ १ 


चिखलदरा- क 


___ ५१५८ 


१७ 


९ 


अमरावती : 
दिनांक १६ जून २०१७. 


जे . पी . गुप्ता , 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन 
तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , 

अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५- २१ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०० . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION 


AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

ORDER 
No.- RDMA- AK- 209- 2017 . 

The Maharashtra Municipal Councils , Nagpur Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 Un 
der Section 9 (2) of taking in to consideration population figures of Census of India 2011 (including the 
Population of Scheduled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), the number of elected 
councillors in respect of Chikhaldara Municipal Council Area in Amravati District is fixed as mentioned 
in the following table . 

Similarly, the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Sched 
uled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for 
Scheduled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the 
table. 

The General Election of Chikhaldara Municipal Council in Amravati District should be held as per 
this Order . 

TABLE 


Total No . of seats 

reserved 


Out of Col. No. (5 ) seats 

reserved for Women 


Name of Total Total No. Seats 
the Municipal population of elected reserved 
Council and as per cen - Counci- for 
class . sus 2011 llors Women 

( 2) ( 3) (4 ) 


( 1 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Chikhaldara- C 


5158 


179 


S. C . 
3 


S. T 
6 


B .C .C Gen . 

5 3 


S.C . 
2 


S. T . B .C .C Gen . 
3 3 1 


Amravati : 
Dated The 16th June 2017 . 


J . P. GUPTA, 
Regional Director , Municipal Administration 

and Divisional Commissioner , 
Amravati Division , Amravati. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०१ . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

आदेश 
क्रमांक - प्रासंनप्र - अका- कावि- २१० - २०१७. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम -९ ( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) खालील तक्त्यात 
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा या नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात 
येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ६-१२ , २०१७/ आषाढ १५-२१ , शके १९३९ 


या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या प्रमाणे पांढरकवडा नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात यावी. 

तक्ता 
नगर परिषदेचे सन २०११ चे एकूण स्त्रियां राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या रकाना ( ५) पैकी स्त्र्यिांसाठी राखून 
नांव व वर्ग जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
लोकसंख्या संख्या राखिव 


अनुसूचित अनुसूचित ना . मा . प्र. सर्व अनुसूचित अनुसूचित ना . मा .प्र . सर्व 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी साधारण जातीसाठी जमातीसाठी साठी साधारण 

२ 


पांढरकवडा - क 


३१०९४ 


१९ 


१ ० 


अमरावती : 
दिनांक १६ जून २०१७ . 


द प्रशासन 


जे . पी . गुप्ता , 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन 

तथा विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग, अमरावती. 


भाग १ - अ ( असा ) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०२ . 

BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION 

AND DIVISIONAL COMMISSIONER 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT , 1965 . 

ORDER 
No.- RDMA- AK -210 - 2017 . 

The Maharashtra Municipal Councils , Nagpur Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 Un 
der Section 9 (2 ) of taking in to consideration population figures of Census of India 2011 (including the 
Population of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), the number of elected 
Councillors in respect of Pandharkawada Municipal Council Area in Yavatmal District is fixed as 
mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to 
Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be 
reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 

The General Election of Pandharkawada Municipal Council in Yavatmal District should be held as 
per this Order . 

TABLE 
Name of Total Total No. Seats Total No. of seats reserved Out Col. No . 5 seats 
the Municipal population of elcted resrved 

reserved for Women 
Council and as per cen - Counci - for 

class . sus 2011 llors Women 
( 1 ) 

( 3 ) ( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Pandharkawada 31094 


19 


10 


S .C . 

2 


S. T 
3 


B . C .C Gen . 

5 9 


S .C . 
1 


S. T. B .C . C Gen . 
2 3 4 


Amravati : 
Dated The 16th June 2017 . 


J . P. GUPTA, 
Regional Director, Municipal Administration 

and Divisional Commissioner , 
Amravati Division , Amravati. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


